Bombay Government Gazette दिनांक 29 
Ard, १९३५ व दि.०९ मार्च, १९४४ या 
राजपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी प्राथमिक 
चौकशी समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मपुवि-२०२४/प्र.क्र.१०९/सां.का.२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ जुले, २०२४ 


वाचा :- संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पुरा. संचा/ अव्यक/ 
मह. व वन/२०२४ /बी-७६०, दि.०१.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

पुराभिलेख संचालनायाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने, मौजे कोंढवा खु., कोंढवा 
बु., बोरीपार्धी व गोखळी जिल्हा पुणे या गावाविषयी Bombay Government Gazette, dated ०९ 
March १९४४, Part - | व मौजे सोनई ता.नेवासा जिल्हा अहमदनगर या गावाविषयी Bombay 
Government Gazette, dated २१ March १९३५, Part - | च्या सत्यतेविषयी पडताळणी करणे शक्य 
नसल्याने याबाबत योग्य मार्गदर्शन होऊन आदेश निर्गमित करण्याची, पुराभिलेख 
संचालनालयाने संदर्भाधीन पत्रान्वये विनंती केळी आहे. त्यानुसार सदर राजपत्रांच्या सत्यतेबाबत 
पडताळणी करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पुराभिलेख संचालनायाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने, Bombay Government 
Gazette, दिनांक 29 मार्च, १९३५ व दि.०९ Ard, १९४४ या राजपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी, 
खालीलप्रमाणे प्राथमिक चौकडी समिती सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र समिती सदस्यांचे नाव पदनाम 
he व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास अध्यक्ष 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई. 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. सदस्य 
सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. सदस्य सचिव 


०२. समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 
सदर समितीने Bombay Government Gazette दिनांक २१ मार्च, १९३५ व दि.०९मार्च, १९४४ या 
राजपत्राच्या सत्यतेची पडताळणी करावी. 


०३. समितीचा कालावधी :- 
समितीने शासनास 3 महिन्यांत अहवाल सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२४/प्र.क्र.१०९/सां.का.२ 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०७०५१४११०५९६२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc “७ A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


NANDA MARUTI 
RAUT 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब 

फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई. 

उप सचिव (सां.का.२), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 

निवडनस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


